सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावरील 
अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- पकास-२४१९/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- ५ एप्रिळ, २०१९ 


पहा :- झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- एसएटी-१११२/प्र. क्र. ४७२/प्रशा-२, 
दिनांक ४ मार्च, 2093 


शासन निर्णय :- 


सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) संवर्गातील अधीक्षक व तत्सम पदावर खाली 


नमूद अधिकाऱ्यांची संदर्भीय शासन निर्णयान्वये २ वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता नियुक्‍ती 


करण्यात आली होती. 


अ. |अधिकाऱ्याचे| शासन | शासन | रकाना-४ परिविक्षा रकाना-६ परिविक्षा 
क्र. नाव सेवेत ।सेवेत रुजू मधील दिनांका कालावधीत मधील कालावधीत 
नियुक्‍ती | झाल्याचा | नुसार घेतलेली | कारणामुळे | समाधानकारकरि 
केलेल्या | दिनांक | परिविक्षा अजित / वाढलेला त्या पूर्ण केल्यामुळे 
परिविक्षा 
आदेशाचा कालावधी पूर्ण | परिवर्तित रजा | कालावधी पूर्ण शासन सेवा ज्या 
दिनांक होण्याचा | व कालावधी । होण्याचा । दिनांका पासून पुढे 
दिनांक दिनांक चालू ठेवावयाची 
आहे तो दिनांक 
Fi 4-0. ae a 0. 
१ श्री. दत्तराव | 08.03.93 | 9§.04.93 9&.04.94 निरंक | 919.04. 2094 
चंदन नांदे 
2. सदरहू अधिकाऱ्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्यामुळे त्यांची 


नियुक्‍ती त्यांच्या नावांसमोर रकाना क्र. ८ मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकापासून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-२४१९/प्र. क्र.०५/प्रशा-२ 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०१९०४०८१४३०४१७७२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


री नावांने Santosh oe 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व वववहत 


०५ tra, 

2.5.4.20=3bfe111652996d95372924b1d22cd 
£88b33dfa2a3de3d8ea011b7d83adc40cb6, 
serialNumber=557abe7a7 194ecSddc74df537 

M ama d a p ure d7d57a9dbda20b1937a2e41983c35f6a38b6a 
१8, cn=Santosh Sh ‘adapure 


antosh Basaveshwar Mami 
Date: 2019.04.09 14:42:16 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्‍त यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व संचालक 
) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, हिंगोली 
संबंधीत अधिकारी 
निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


